मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुषंगाने महसूली 
अधिकारी व प्राधिकारी यांच्या समोर जमीन विषयक 
अधिनियमाखाली चालणा-या अआर्ध-न्यायिक 
प्रकरणांच्या संदर्भातील स्थगिती आदेशाच्या 
बाबतीत मार्गदर्शनात्मक दिशानिर्देश... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.१५/ज-१ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ मे, २०२१ 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक क्रमांक आरईव्ही-१०९३/३५४/प्र.क्र.४/ल-२, दिनांक २४ ऑगस्ट,१९९२३ 


झासन परिपत्रक- 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION ४0.१५७७ CE 2020 IN 


CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या प्रकरणात £8.94 ऑक्टोबर, २०२० च्या आदेशान्वये 
असे आदेशित केले आहे की, “कोणत्याही न्यायालयाने Civil Criminal case मध्ये दिलेली अंतरिम 
स्थागितीची काळसर्यादा BET ६ माहिन्यांपर्यंत राहील. मा. न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आधारे अक्की 
स्थागिती ६ महिन्यानंतर eld असेळ तरच दिलेली स्थागेती वाळू राहील; अन्यथा सदरहु 
स्थागिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपेआप व्यपयत होईल. THA, हे आदेशा संपूर्ण 
देश्याच्या कोणत्याही या. न्यायालयाने BOM सर्व स्थागेती आदेशाला CTY राहतील*, असेही सदर 
आदेशामध्ये नमूद केले आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतूदीनुसार अथवा जमीनविषयक विविध 
अधिनियमांन्वये मा.मंत्रीमहसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (aR), atta महसूली 
अधिकारी व प्राधिकारी, आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर वेळोवेळी अर्ध-न्यायिक 
प्रकरणांची सुनावणी आयोजित करण्यात येते. 

या बाबी विचारात घेवून महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांच्या समोर जमीन विषयक 
अधिनियमाखाली चालणा-या अर्ध-न्यायिक प्रकरणांच्या संदर्भातील स्थगिती आदेशाच्या बाबतीत 
महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS APPLICATION ४0.१५७७ CF २०२० IN 
CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या प्रकरणात दि.१५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी पारित 
केलेल्या आदेशाच्या (आदेशाची प्रत यासोबत जोडली आहे) अनुषंगाने, मा.मंत्रीमहसूल), 
मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि., क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी, आणि 
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणा-या अर्ध-न्यायिक/ न्यायिक प्रकरणांच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.१५/ज-१ अ, दिनांक ०६ मे, 2029 


बाबतीत सर्व संबंधित महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना याद्वारे पुढीलप्रमाणे दिशा निर्देश देण्यात 
येत आहेत:- 


(१ मा.मंत्री (महसूल), मा.राज्यमंत्री (महसूल), प्रधान सचिव (अ.व.रि., क्षेत्रीय महसूली 
अधिकारी व प्राधिकारी आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्या समोर चालणा-या 
अर्ध-न्यायिक (Quasi- Judicial/ न्यायिक प्रकरणी ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळाकरीता 
स्थगिती दिलेल्या सर्व प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने MISCELLANEOUS 
APPLICATION (0). १५७७ CF 2020 IN CRIMINAL APPEAL NOS.1375-76 OF 2013 या 
प्रकरणात दि.१५ ऑक्टोबर, २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, सर्व संबंधितांनी योग्य ती 
कार्यवाही करावी कोणत्याही परिस्थितीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान 
होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी. 


(२) उक्त नमूद कोणत्याही महसुली न्यायालयाने आणि महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने 
दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त ६ महिन्यांपर्यंत लागू राहील. महसुली 
न्यायालयाने सबळ कारणांच्या आधारे, अपवादात्मक परिस्थितीत अशी स्थगिती ६ 
महिन्यानंतर वाढविली असेल, तरच तत्पुर्वी दिलेली स्थगिती चालू राहील, अन्यथा सदरहु 
स्थगिती ६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल. तसेच, हे sear 
संपूर्ण राज्यातील कोणत्याही महसुली अथवा अन्य न्यायालयाने दिलेल्या सर्व स्थगिती 
आदेशाला लागू राहतील. 


०३. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांनी या 
निर्देशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५०६१६१३०२७५१९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMESH SHIVAJI 
N 


शो ती SOE eons 

SHIVAI! CHAVA A SIE arses 

(रमेश चव्हाण) 

सह सचिव, महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
१ 
२ 
३ 
8 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२, 


*-> ware  &->* पथ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ane परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.१५/ज-१ अ, दिनांक ०६ मे, 2029 


५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-३२, 

६) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई,३२ 

७) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, (१) मुंबई, 
) 
) 


८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (२) नागपूर, 
९) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
११) प्रधान सचिव (अ.व.रि.) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१२) प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई 
93) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१४) सर्व अपर आयुक्‍त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय 
१५) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६) सर्व उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी /अपर जिल्हाधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१९) सर्व उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) / सर्व जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख 
२० सर्व तहसिलदार/ सर्व तालुका निरिक्षक, भूमी अभिलेख 

२१ सर्व सहसचिव /उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२२) “ज" समूहातील सर्व कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३) निवडनस्ती, कार्यासन-ज-१ अ, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


1 


IN THE SUPREME COURT OF INDIA 
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION 


MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 1577 OF 2020 
IN 
CRIMINAL APPEAL NOS, 1375-1376 OF 2013 


ASIAN RESURFACING OF ROAD AGENCY PVT. 


LTD. & ANR. Appellant(s) 
VERSUS 


CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION Respondent(s) 


ORDER 
Having heard Mr. Dilip Annasaheb Taur, learned counsel for the 
| > 

applicant and Mr. S.V. Raju, learned ASG for the respondent, we are 


constrained to point out that in our directions contained in the 
judgment delivered in Criminal Appeal Nos. 1375-1376 of 2013 [Asian 


Resurfacing of Road Agency Pvt. Ltd. & Anr. vs. Central Bureau of 


Investigation] and, in particular, para 35, it is stated thus: 


“35. .. .. In cases where stay is granted in future, 
the same will end on expiry of six months from the 
date of such order unless similar extension is 
granted by a speaking order. The speaking order must 
show that the case was of such exceptional nature 
that continuing the stay was more important than 
having the trial finalized. The trial Court where 


oraer oO Stay oT ८ 1vil Criminal proceedings 1S 
produced, may fix a date not beyond six months of 
the order of stay so that on expiry of period of 
stay, proceedings can commence unless order of 


extension of stay is produced.” 


Or 


Learned Additional Chief Judicial Magistrate, Pune, by his 
order dated 04.12.2019, has instead of following our judgment in 


ter as well as spirit, stated that the Complainant should move 


yb plication before the High Court to resume the trial. The 


Reason: 


Magistrate goes on to say: “The lower Court cannot pass any order 
ag 


hich has been stayed by the Hon’ble High Court, Bombay with due 
whic 


2 

respect of ratio of the पधा in Asian Resurfacing of Road 
Agency Pvt. Ltd. & anr. (supra).” We must remind the Magistrates 
all over the country that in our pyramidical structure under the 
Constitution of India, the Supreme Court is at the Apex, and the 
High Courts, though not subordinate administratively, are certainly 
Subordinate judicially. This kind of orders fly in the face of 
para 35 of our judgment. We expect that the Magistrates all over 
the country will follow our order in letter and Spirit. Whatever 
Stay has been granted by any court including the High ‘court 
automatically expires Within, 4 period of six months, and unless 
extension is granted for good वणा Be ner ave judgment, within 
the next six months, the trial Court is, on the expiry of the first 


period of six months, to set a date for the trial and go ahead with 


the same. 

With this observation, the order dated 04.12.2019 is set aside 
with a direction to the learned Additional Chief Judicial 
Magistrate, Pune to set down the case for hearing immediately. 


Miscellaneous Application is disposed of accordingly. 


i cial ca कब हज Ri ae SL apa Se बक कक जह 2 J. 
(ROHINTON FALI NARIMAN) 
"००५८७७५ ५%७%१॥ OE Mey ek wae ७ J. 
(NAVIN SINHA) 

re ie Ace & Wa ww ae ae क दा; 


(K.M. JOSEPH) 


New Delhi; 
October 15, 2020. 


pee >) 


sso) 


3 
ITEM NO.27 Court 3 (Video Conferencing) SECTION II-C 


SUPREME COURT OF INODTA 
RECORD OF PROCEEDINGS 


Miscellaneous Application No. 1577/2020 in Crl. Appeal No(s). 
1375-1376/2013 


(Arising out of impugned final judgment and order dated 25-04-2018 
in Crl.A. No. No. 1375/2013 passed by the Supreme Court Of India) 


ASIAN RESURFACING OF ROAD AGENCY P. LTD. & ANR. Appellant(s) 
VERSUS 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION Respondent(s) 
(FOR ADMISSION and IA No.15196/2020-EXEMPTION FROM FILING 0.1. and 
IA No.15193/2020-INTERVENTION/IMPLEADMENT and IA _ No.15201/2020- 


CLARIFICATION/DIRECTION and IA No.15190/2020-APPLICATION FOR 
PERMISSION) 


Date : 15-10-2020 This matter was called on for hearing today. 
CORAM 
HON'BLE MR. JUSTICE ROHINTON FALI NARIMAN 
HON'BLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA 
HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH 
For Petitioner(s) Mr. Dilip Annasaheb Taur, AOR 
For Respondent(s) Mr. S.V. Raju, ASG 
Ms. Binu Tamta, Adv. 
Ms. Rukhmini Bobde, Adv. 
Mr. V.V.V. Pattabhiram, Adv. 
Mr. Arvind Kumar Sharma, AOR 


UPON hearing the counsel the Court made the following 
ORDER 


Application for impleadment is allowed. 
Miscellaneous Application is disposed of in terms of the 
signed order. 


Pending applications also stand disposed of. 


(R. NATARAJAN) (NISHA TRIPATHT) 
ASTT. REGISTRAR-cum-PS BRANCH OFFICER 
(Signed order is placed on the file) 


